सन 2023-28 या आर्थिक asta सैनिक 
शाळांना सहाय्यक अनुदान रु. 
१,९५,००,०००/- (रु. एक कोटी पंच्यान्नव 
org wad) इतका निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांका चंसैशा-२०२३/प्र.क्र. २३/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १३ मार्च, २०२४ 


संदर्भ : 


१, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२.०४.२०२३. 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, 
दिनांक ०५.०२.२०२४. 

३. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे यांचे पत्र क्र. 
शिसंमा/२०२३/टि-७/निधी वितरण/०४६९/वेतनेतर/८२४, 
दिनांक १२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


चंद्रपूर व सातारा सैनिकी झाळेबाबत केंद्र सरकार (केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय) व राज्य शासन 
यांच्यामध्ये अनुक्रमे दिनांक १५ जुन २०१६ व दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ रोजी सामंजस्य करार करण्यात 
आला आहे. सदर सामंजस्य करारातील तरतुदींनुसार प्रस्तुत सैनिक शाळेसाठी प्रतिवर्षी प्रशिक्षण व 
व्यवस्थापकीय खर्च, आहारभत्ता, शिष्यवृत्ती, जाहिरात खर्च, इमारत देखभाल, नगरपालिका कर, या 
प्रयोजनार्थ येणा-या आर्थिकभाराची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक, पुणे यांनी चंद्रपूर सैनिकी शाळेस सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी वेतनेतर अनुदान 
रु.३,५७,६५,४००/- (रू. तीन कोटी सत्तावन लाख पासष्ट हजार चारशे फक्त) इतक्या निधी वितरणाची 
शिफारस केल्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची विनंती वित्त विभागास केली असता, 
वित्त विभागाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी २२०२०४६९-३१ या लेखाशिर्षांतर्गत सुधारित 
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु. १,९५,००,०००/- (रू. एक Hcl Ta लाख फक्त) इतका निधी मंजूर 
केलेला आहे. त्यास अनुसरून चंद्रपूर, सातारा व इतर अनुदानित सैनिक झाळांना रु. १,९५,००,०००/- 
इतका निधी वेतनेतर अनुदानासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वित्त विभागाने मान्यता 
दिल्याप्रमाणे चंद्रपूर, सातारा व इतर अनुदानित सैनिक शाळेस सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) रु. 
१,९५,००,०००/- (रू. एक कोटी पंच्यात्नरव लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी 


शासन निर्णय क्रमांकः चंसैश्ा-२०२३/प्र.क्र. २३/एसएम-६ 


देण्यात येत आहे. सदर निधी खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे चंद्रपूर, सातारा व इतर अनुदानित सैनिकी 
शाळांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. लेखाशीर्ष तपशिल तरतुद 
१ | २२०२०४६९- पूर्वाध्ययन सातारा सैनिको शाळा ९०,००,००० 
A सैनिकी शाळांना सहायक चंद्रपूर सैनिकी शाळा ९०,००,००० 
3 अनुदान. इतर अनुदानित सैनिकी शाळा १५,००,००० 
३१- सहायक अनुदाने एकूण १,९५,००,००० 
(वेतनेतर). 
यः सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, 


अशासकीय माध्यमिक झाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


3. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ व दिनांक ०५.०२.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४२/२०२४/व्यय-५, दिनांक 
०५.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१७०२४१२६२१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BABASAHEB 5 KHANDARE 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=42¢33d95e5b6d423b11f5d5412293791202875c3cdccO 
rashtra, 


92f8a92fc482987 10c1, postalCode=400032, st=Maha: 
serialNumber=A 15462FEAF1309A7E9E1F877D2336E32FF1A88C 
85074F71F7C1B8BCEC1D651F6, cn=BABASAHEB S KHANDARE 
Date: 2024.03.13 17:23:14 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 
प्रत, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


०७८ Av AD -5 


o~ 
ae 
न 


on G&G -€४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चंसैश्ा-२०२३/प्र.क्र. २३/एसएम-६ 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१२.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३.प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, चंद्रपूर. 

१४.प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा. 

१५.सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१६.मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९.निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


